वर्ष ८ , अंक २८ | 


१ ९ ५६ चा 

४६ . 


महाराष्ट्र 


भाग चार ५ ९ -१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

मंगळवार , नोव्हेंबर १ , २०२२ / कार्तिक १० , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ५ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०. - महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा पृष्ठे 

करण्यासाठी आदेश . 

१-३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


वित्त विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 

MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2022 . 
AN ORDINANCE 

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY FUND ACT . 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० . 

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियमात आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 

; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर १ , २०२२ / कार्तिक १० , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 

१. ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ , असे म्हणावे . 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 

सन १ ९ ५६ चा 

२. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीमध्ये , महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम हा , जणू १ ९ ५६ चा 
अधिनियम क्रमांक काही त्याच्या कलम २ मध्ये , “ रुपये एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा " या मजकुराऐवजी , “ रुपये तीनशे पन्नास ४६ . 

४६ याच्या कलम २ 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


ची तात्पुरती कोटी इतक्या रकमेचा " हा मजकूर दाखल करण्यात आला होता , असे समजून अंमलात येईल . 
सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर १ , २०२२ / कार्तिक १० , शके १ ९ ४४ 

निवेदन 

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम ( १ ९ ५६ चा ४६ ) या अन्वये स्थापन केलेल्या व ठेवलेल्या राज्याच्या 
आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा , रुपये एकशे पन्नास कोटी इतकी आहे . 


२ . 

महाराष्ट्र शासनाने , मत्ता पुनर्रचना कंपनी म्हणून महा एआरसी मर्यादित ( MAHA ARC LIMITED ) 
ची स्थापना केली आहे आणि ती कंपनी अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा १८ ) अन्वये नोंदणीकृत केली आहे . उक्त 
कंपनीला भाग भांडवल प्रदान करण्यासाठी शासकीय ज्ञापन , दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ अन्वये आकस्मिकता 
निधीतून रुपये १११ कोटींचे अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे . त्यामुळे , उक्त कंपनीचा सध्याचा निव्वळ स्व निधी 
( एनओएफ ) रुपये १११ कोटी इतका आहे . 


मत्ता पुनर्रचना कंपनीसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने , तिच्या दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ च्या पत्राअन्वये 
दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार , किमान निव्वळ स्व निधीची ( एनओएफ ) रक्कम रुपये १०० कोटींवरून किमान रुपये 
३०० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे . म्हणून , उक्त कंपनीला रुपये २०० कोटी इतकी अतिरिक्त रक्कम 
आवश्यक आहे आणि त्यानुसार उक्त कंपनीचे एकूण भाग भांडवल रुपये ३११ कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव 
शासनाकडे प्राप्त झाला आहे . 


३. हा खर्च अनपेक्षित स्वरूपाचा असल्याने , त्याकरिता आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नाही . 
खर्चाच्या या बाबी “ नवीन सेवा " ठरतील आणि म्हणून , त्या राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देणे 
आवश्यक आहे . राज्य विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन , दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ रोजी सुरू होण्याचे प्रस्तावित 
आहे . वर नमूद केलेल्या प्रयोजनांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश , राज्य विधानमंडळाच्या 
दोन्ही सभागृहांनी पूरक मागण्या व विनियोजन विधेयक संमत करून त्याद्वारे या “ नवीन सेवां " वरील खर्च राज्य 
विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आणि ते विधेयक , विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरच 
केवळ देता येईल . तथापि , या बाबींवरील खर्च तातडीने करणे आवश्यक असल्याने आकस्मिकता निधीमधून आगाऊ 
रकमा काढून त्याद्वारे तो करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . 


४. आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा , फक्त रुपये एकशे पन्नास कोटी इतकी आहे . वर नमूद केलेल्या 
बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि तसेच , आकस्मिकता निधीमधून भागवण्याची आवश्यकता असलेला इतर 
अनपेक्षित व तातडीच्या स्वरूपाच्या बाबींवरील खर्चासाठी उपलब्ध असलेली शिल्लक रक्कम अपुरी आहे . म्हणून , 
उपरोक्त खर्च भागविण्याकरिता आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या मर्यादेत रुपये दोनशे कोटींची तात्पुरती वाढ करून 
तो निधी रुपये तीनशे पन्नास कोटी इतका करणे इष्ट वाटते . 


५ . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही , आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र 
आकस्मिकता निधी अधिनियम ( १ ९ ५६ चा ४६ ) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
आहे , म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे 


मुंबई , 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मनोज सौनिक , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


m 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


